“महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र 
(Maharashtra Institution for Transformation 
MITRA)” या संस्थेच्या नियामक मंडळातील 
उपाध्यक्षांच्या नियुक्तीचे आदेश. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्र. नीतिआ-२०२२/प्र.क्र.५४/का-१४१२, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. ०१ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.नीतिआ-२०२२/प्र.क्र.३७(भाग-१)/का-१४१२, 
दि. ११.११.२०२२ 


नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात “महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन- -मित्र 
(Maharashtra Institution for Transformation- MITRA)” स्थापन करण्यास उपरोक्त वाचा येथील 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये “महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर 
ट्रान्सफॉर्मेशान- -मित्र (Maharashtra Institution for Transformation- MITRA)” करिता नियामक 
मंडळाचे गठन करण्यात आळे आहे. सदर नियामक मंडळातील उपाध्यक्ष पदांवर खालील प्रमाणे नियुक्त्या 
करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र नांव पदनाम अनुभवाचे क्षेत्र 

चि श्री. अजय आठार उपाध्यक्ष । बांधकाम क्षेत्र तसेच सामाजिक, नागरी व वैद्यकीय 
क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव. 

२ श्री. राजेश क्षीरसागर । उपाध्यक्ष | कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ, या 
पदाचा व ग्रामीण क्षेत्रातील कामाचा प्रदीर्घ अनुभव. 


२ उपरोक्त नियुक्त्यांची मुदत शासन आदेझ्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षे अथवा पुढील शासन आदेशा 
होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर होईल तोपर्यंत राहील. 
३ Wedd शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१२०११८३४५७०६१६ असा आहे. हा झासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Devara een 


+ f3b1b80b6962cd, px ICode=411014, 
rialNumber=742368EFBE36A0EB883C9937836383A8BE1 1EB15DE 
Raj agopa | eee 
Date: 2022.12.02 12:26:41 +05'30' 


(डॉ. राजगोपाल देवरा) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 


tally signed by Devara Rajagopal 
I, title=3456, 


प्रति, 

१. श्री. अजय आडार, उपाध्यक्ष, “महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान-मित्र (Maharashtra 
Institution for Transformation-MITRA)” , मुंबई 

२. श्री. राजेश क्षीरसागर, उपाध्यक्ष “महाराष्ट्र SRC फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र (Maharashtra 
Institution for Transformation-MITRA)”, मुंबई 

३. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

४. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

५. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


शासन आदेडा क्रमांकः नीतिआ-२०२२/प्र.क्र.५४/का-१४१२ 


६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
८. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

९. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
१०. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

११. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, 

१४. सर्व मा. राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

१६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

१७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, 

१८.मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 

१९. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
२०. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
२१. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 

२२. सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 

23. *प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 

२४. *प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 

२५. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 

२६. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, 

२७.*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

२८.महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

२९. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

३०. सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 

३१. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, 

३२. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा, 

33. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

३४. वित्त विभाग (व्यय -८ / अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई, 

३५. उप सचिव (का-१४१२), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३६. सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३७. निवडनस्ती, कार्यासन-१४१२, नियोजन विभाग. 


— 


(“पत्राने) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


